फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ 
करीता औषधनिर्माणशास््र अभ्यासक्रमाच्या नवीन 
संस्था कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरू 
करण्यासाठी शासन मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९३ /तांशि-४, 
खो.क्र.४४१, चौथा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा : १) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/२०२०/४७८, 
दिनांक ६ जुले, २०२० 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/२०२०/५४४, 
दिनांक २८ जुले, २०२० 


प्रस्तावना : 

फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया नवी दिल्ली यांनी त्यांचे संकेतस्थळावर [॥॥७:// www. 
pci.nic.in/Decisions_EC__CC.html] शौक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करीता देशातील औषधनिर्माणझास्त्र 
अभ्यासक्रमास मान्यतेचे इतीवृत्त / याद्या प्रसिध्द केल्या आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सफर्ड 
पिटीठान (सिव्हील) क्र. ८७-१०१/२०१४ संदर्भात दि. ०५.०३.२०२० रोजीच्या न्यायनिर्णयान्वये 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांची मान्यता फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांचे प्राधिकारात 
असल्याच्या निर्णय दिळा आहे. सबब औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांना फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया 
यांची मान्यता अनिवार्य असून अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांची मान्यता ऐच्छिक आहे. 
यास्तव राज्यात फार्मसी Hires ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांचे मान्यतेच्या आधारे औषधनिर्माणझास््र 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थांना शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ पासून शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर 
केला आहे. त्यास अनुसरुन शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये सोबतच्या Annexture “A” मध्ये दर्शविल्यानुसार नवीन 
औषधनिर्माणशास्त्र पदविका व पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्था सुरु करण्यास खालील अटी व शातींच्या 
अधिन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


२) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली / फार्मसी कॉन्सिल 
ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा 
करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

३) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर 
कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

४) सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९३ /तांशि-४ 


५) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिहान ऑफ कॅपिटेशान फी) 
अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


६) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे 
नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व 
इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास 
संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 
७) संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके शिखर संस्थेच्या/ विद्यापीठाच्या / 
मंडळाच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 
८) रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देडा व महाराष्ट्र प्रोहिबिडान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 
९) याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ,संबंधित विद्यापीठ व महाराष्ट्र राज्य तंत्र 
शिक्षण मंडळ, मुंबई यांनी घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 
qo) ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 
नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतिम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 
99) सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००८१३१५०२४५०००८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 


SA N JAY A U D U MBAR णद = SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR, C = IN, 


harashtra, O = GOVERNMENT OF 


D H A R U R KA R (य OU = HIGHER AND TECHNICAL 


EPT 
Date: 2020.08.14 13:09:52 +05'30' 


(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, पुणे/ नागपूर /नाशिक /मुंबई/ 
औरंगाबाद /अमरावती (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

३. कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत) 

५. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड 

६. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९३ /तांशि-४ 


८. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक, भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली -११० ००१. 

९. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय 
(शिक्षण विभाग), नवी दिल्ली. 

१०.विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

११.फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाईन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, 
ऐवान-ए-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११०००२ 

१२. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

१३.निवड नस्ती / तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Mumbai 


Thane 


Annexure A 


List of New Pharmacy Institute [Approved by PCI A.Y. 2020-21] 


KAI. BHASKARRAO MAHAJAN 
SAMAJIK, SHAIKSHNIK VA 
SANSKRUTIK SANSTHA KALYAN, A- 
103, SURESH TOWER, RAMBAUG, 
KALYAN (W) 


TILAK MAHARASHTRA VIDYAPEETH, 
VIDYAPEETH BHAVAN, 
MUKUNDNAGAR, GULTEKADI, PUNE- 
37 


INDALA INSTITUTE OF PHARMACY, 
NEAR HP GAGANGIRI PETROL PUMP, 
KALYAN-MURBAD ROAD, BAPSAI, TAL - 
KALYAN (421103) 


Lokmanya Tilak Institute of Pharmacy, 
Sector No.14, Plot No. 3 Near 
Raghunath Vihar CHS, Jeevan Jyothi 
Path, Kharghar, Tal Panvel, Dist Raigad 
410210 


Higher Technical Education Department, Government Resolution No. TEM-2020/C.R.93/TE-4, Dated 13th August, 2020 


aaa Status 


Pharmacy 


Pharmacy 


PCI Approval 


Degree 
Courses 


Diploma 
Courses 


B.Pharm 


Mumbai 
Pune 


Kolhapur 


ROSHANBI SHAMANJ| EDUCATION 
SPORTS AND WELFARE SOCIETY, 
RAJESHRI SHAU NAGAR, BEHIND 
NEEL KAMAL HOTEL 
NEAR,AMBEDKAR HALL CORNER 


RIYAJBHAI SHAMANJI COLLEGE OF 
PHARMACY, A/P-KALBHAIRI ROAD 
GADHINGLAJ 


Pharmacy 


Degree 
Courses 


Diploma 
Courses 


Annexure A 


Higher Technical Education Department, Government Resolution No. TEM-2020/C.R.93/TE-4, Dated 13th August, 2020 
List of New Pharmacy Institute [Approved by PCI A.Y. 2020-21] 


TILAK MAHARASHTRA VIDYAPEETH, 
VIDYAPEETH BHAVAN, 
MUKUNDNAGAR, GULTEKADI, PUNE- 
37 


Tilak Maharashtra Vidyapeeth's 
Lokmanya Tilak Institute Of 
Pharmaceutical Sciences., Tilak 
Maharashtra Vidyapeeth's Lokmanya 
Tilak Institute Of Pharmaceutical 
Sciences.Main Campus, Gultekadi Pune- 
411037 


aaa Status 


B.Pharm 


PCI Approval 


Degree 
Courses 


Solapur 


AMEPURVA FORUM, Reg. Office: 6- 
31 SWAPNIL, SCHEME 11, SECTOR- 
21, YAMUNA NAGAR, NIGDI, PUNE- 
411044. INSTITUTE ADDRESS: GAT 
NO. 503, NH-09, A/P BORAMANI, 
TAL: DAKSHIN SOLAPUR, DIST: 
SOLAPUR 413002 


AMEPURVA FORUM'S DR. ASHOK 
GUJAR COLLEGE OF PHARMACY, GAT 
NO. 503, NH 9, NEAR PRIMARY HEALTH 
CENTER,A/P BORAMANI, TAL. DAKSHIN 
SOLAPUR,DIST. SOLAPUR 
MAHARASHTRA 


Un Aided 


Pharmacy 


Degree 
Courses 


Pharmacy 


Diploma 
Courses 


Aurangabad Aurangabad 


DNYAN KALA KRIDA & 
KRUSHIPRATISHTHAN, PHADTARE 
WASTI, WALCHANDNAGAR, TALUKA - 
INDAPUR, DISTRICT - PUNE 


Rashtriya College of Pharmacy, 14 
Jaitapur Road, At post Hatnoor 
Taluka Kannad District Aurangabad- 
431103 (Maharashtra) 


Late.Laxmibai Phadtare college of 
Pharmacy, KALAMB WALCHANDNATGAR 


Rashtriya College of Pharmacy, 14 
Jaitapur Road, At post Hatnoor Taluka 
Kannad District Aurangabad-431103 
(Maharashtra) 


Un Aided 


Pharmacy 


Pharmacy 


Pharmacy 


Degree 
Courses 


Diploma 
Courses 


Degree 
Courses 


Diploma 
Courses 


